RNI No. MAHBIL / 2009/ 29236 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ६ , अंक २१ ] 


गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २७ - सप्टेंबर २, २०२० / भाद्र ५-११ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे २५ , किंमत : रुपये १६.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१ , दिनांक २० ऑगस्ट २०२० 

अधिसूचना 
भारतीय ख्रिश्चन विवाह अधिनियम, १८७२ ( कायदा क्र .१५ / १८७२ ) . 

क्रमांक भाख्रिवि .२०१७ / १४७ / प्र.क्र . ५० / कु.क.- भारतीय ख्रिश्चन विवाह अधिनियम, १८७२ ( कायदा क्र . १५/१८७२ ) च्या कलम ६ 
व ९ मधील तरतुदीनुसार पा . शैलजा सुनिल गंगावणे, रा . प्लॉट नं . ३०२ , बिशप लॉड कॉलनी, सावेडी, अहमदनगर यांना या अधिसूचनेद्वारे 
विनीयार्ड वर्कर्स ब्लेसेड मिनीस्ट्रीज, १६६ साईनगरी, आळंमगीर, नगरदेवळे, जि . अहमदनगर या नोंदणीकृत चर्चमध्ये भारतीय ख्रिश्चन लोकांचे 
विवाह योग्य त्या विधीसह लावण्याचा परवाना ( ख्रिश्चन विवाह परवाना क्रमांक १५ / २०१ ९ ) तसेच त्यांना विवाहाचे प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार 
शासन प्रदान करीत आहे. पा . शैलजा सुनिल गंगावणे, यांनी विवाह विधी पार पाडताना उक्त अधिनियमातील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ज . स . तडवी, 
शासनाचे अवर सचिव. 


( 
१ 
) 


भाग एक ( म.उ.वि .) - १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २७ - सप्टेंबर २, २०२० / भाद्र ५-११ , शके १ ९ ४२ 


MAHARASHTRA STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY 


Read : - High Court letter No. A.1219 /2000 / 969/ 2020 , dated 24th August 2020 

Order 
No. MSLSA /2020 /834.— The Hon ble Chief Justice of High Court , Bombay and Patron - in - Chief 
Maharashtra State Legal Services Authority , Mumbai and Hon ble Executive Chairman , Maharashtra 
State Legal Services Authority , Mumbai have been pleased to appoint Smt . Revati Rajeshwar Deshpande , 
16th Joint Civil Judge , Senior Division and Additional Chief Judical Magistrate , Ahmednagar as the 
Secretary on the establishment of District Legal Services Authority , Ahmednagar . 


Mumbai . 
dated 25th August 2020 . 


A. J. MANTRI , 

Member Secretary , 
Maharashtra State Legal Services Authority . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २७ - सप्टेंबर २ , २०२० / भाद्र ५-११ , शके १ ९ ४२ 


३ 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचा ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

२ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . पतसंस्था / सआ-५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गोपीनाथ पाटील पारसिक सहकारी बँक लि . ( मल्टीस्टेट शेड्युल्ड बँक ) ठाणे 

यांचेकडील प्रस्ताव दिनांक २४ जुलै २०१ ९ व संचालक मंडळ सभा दिनांक २६ जुलै २०१ ९ ठराव क्रमांक 
१२ ( ११ ) . 


१ 


२ 


व्यवस्थापक 


३ 


व्यवस्थापक 


रायगड जिल्हा 


आदेश 
क्रमांक ना.बँका/ १- सआ / जी.पी. पारसिक बँक / का.क. १५६ / २२७४ / २०१ ९ . – मी, डॉ . किशोर तोष्णिवाल, अपर निबंधक ( प्रशासन ), 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर 
करून उक्त कलम १५६ ( १ ) अन्वये गोपीनाथ पाटील पारसिक सहकारी बँक लि . ( मल्टीस्टेट शेड्युल्ड बँक ) ठाणे या बहुराज्यीय सहकारी 
बँकेच्या प्रस्ताव दिनांक २४ जुलै २०१ ९ अनुसार उक्त बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी सदर 
बँकेने बहुराज्यीय सहकारी बँकेत रुपांतरीत होणेपूर्वी वितरित केलेल्या कर्जाची वसुली करणेसाठी, उक्त बँकेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त केलेल्या वसुली दाखल्यांची महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ चा 
नियम १०७ अनुसार वसुली अधिकाऱ्यामार्फत अंमलबजावणी करणेसाठी, कसूरदाराची मालमत्ता जप्त करून तिची विक्री करून रकमा 
वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून दिनांक ३१ मार्च २०२० पर्यंत प्रदान करीत आहे : 
अ.क्र . वसुली अधिकाऱ्याचे नाव 

हुद्दा शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
श्री . जनार्दन महादेव बोटे 

जनरल मॅनेजर वसुली अधिकारी 

संपूर्ण महाराष्ट्र 
श्री. हरिश्चंद्र दशरथ गायकर 

वसुली अधिकारी 

संपूर्ण महाराष्ट्र 
श्री. राजेश शिवराम पवार 

वसुली अधिकारी 
श्री. विलास रामचंद्र यादव 

असिस्टंट मॅनेजर वसुली अधिकारी 

कोल्हापूर जिल्हा 
श्री . राजेश दिपक करलाद असिस्टंट मॅनेजर 

वसुली अधिकारी 

कोल्हापूर, रायगड, मुंबई शहर 
मुंबई उपनगर, नागपूर , औरंगाबाद, 
अकोला, नांदेड , लातूर , अहमदनगर 

पालघर व जळगांव जिल्हा. 
श्री. विजय मारुती वाघ 

अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

नाशिक , बीड , परभणी, बुलढाणा, 
धुळे, नंदुरबार, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, 

सातारा , पुणे. 
अटी. 

( १ ) वसुली अधिकारी यांना सदरचे अधिकार गोपीनाथ पाटील पारसिक सहकारी बँक लि . ( मल्टीस्टेट शेड्युल्ड बँक ) ठाणे ही 
बँक बहुराज्यीय बँकेत रुपांतरीत होण्यापुर्वी उक्त बँकेने अदा केलेल्या कर्ज प्रकरणापुरतेच वापरता येतील अन्यथा इतर प्रकारे सदर अधिकारांचा 
वापर करता येणार नाही. 

( २ ) सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची 
अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 


४ 


५ 


६ 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी, कर्जवसुली करताना सहकार कायद , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) -१ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २७ - सप्टेंबर २, २०२० / भाद्र ५-११ , शके १ ९ ४२ 
( ४ ) वसुली अधिकारी यांनी मालमत्तेच्या वाजवी किमतीस ( अपसेट प्राईस ) निबंधकाची पूर्वमान्यता घेणे आणि मालमत्तेची विक्री 
कायम करणे याकामी या कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . ना.बँका / डी -४ / अपसेट प्राईज व विक्री कायम / २०१५ / ८७०, दिनांक १७ एप्रिल 
२०१५ अनुसार जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, ठाणे यांची मान्यता घ्यावी. जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, 
ठाणे यांनी उक्त बँकेच्या वाजवी किमतीस ( अपसेट प्राईस ) पूर्वमान्यता देणे आणि मालमत्तेची विक्री कायम करणेसंबंधी प्रस्तावाबाबत 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार उचित कार्यवाही करावी. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये विहित केलेल्या नमुन्यात ‘ अ-३ , 
अ-४ व ब कर्जवसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, ठाणे यांचे कार्यालयास सादर करावी. 

( ६ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ७ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय 
कोषागारात करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर 
स्वतंत्र नोंदवही या कार्यालयाचे परीपत्रक दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये विहित केलेला नमुना “ अ -१ ”, “ अ -२ ”, “ अ -३ ” व “ अ -४ ” मध्ये 
ठेवण्यात यावी. 


( ८ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२ / २०१३ , दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक लि . विरुद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम, १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ९ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट " , " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सह. संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, गोपीनाथ पाटील पारसिक सहकारी 
बँक लि . ( मल्टीस्टेट शेड्युल्ड बँक ) ठाणे असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १३ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही. 

( १४ ) एका वसुली अधिकाऱ्याकडे १०० पेक्षा जास्त वसुली प्रकरणे सोपविण्यात येऊ नयेत. 

( १५ ) वसुली अधिकारी यांना प्रदान केलेल्या अधिकारांची उपरोक्त मुदत संपणेपूर्वी तीन महिनेचे आत अधिकाराचे नूतनीकरण 
करणेसाठीचा प्रस्ताव , नूतनीकरणाच्या समर्थनार्थ आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सादर करणे बंधनकारक राहील. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३० ऑगस्ट २०१ ९ रोजी माझे सहीशिक्केसह व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 


पुणे, 
दिनांक ३० ऑगस्ट २०१ ९ . 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ), सहकारी संस्था, 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २७ - सप्टेंबर २ , २०२० / भाद्र ५-११ , शके १ ९ ४२ 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION 
मुख्य कार्यालय : ५ १/२ , ७ व ८ वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत , 

महर्षी कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई ४०० ०२१ . 
दूरध्वनी क्रमांक : २२७ ९ ५ ९ ००, फॅक्स : २२८८ ०५२४ . 

फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत , ३रा माळा, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ . 
स्वसुख निरभिलाषः 

दूरध्वनी : २२६७ ०२१०/१४८/२४८ , २२१० २२२२ , फॅक्स : २२६७ ३ ९ १५ . 
खिद्यते लोकहेतोः ई -मेल : sec.mpsc@maharashtra.gov.in वेबसाईट : www.mpsc.gov.in 

https://mahampsc.mahaonline.gov.in 
सहसंचालक , भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, गट - अ 

धारिका क्रमांक : १७५७ ( ४ ) / ९ १० / आठ 

जाहिरात क्रमांक : ० ९ / २०२० 
आयोगामार्फत महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या भूविज्ञान व खनिकार्म संचालनालयातील सहसंचालक , 
भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, गट - अ या पदाच्या एका जागेवर भरतीसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. 
या पदासाठी खालील अटी व अर्हतेची पूर्तता करणारे उमेदवार अर्ज करू शकतात . 

२. उपलब्ध पदसंख्या:-१ 
जात प्रवर्ग अ.जा. अ.ज. वि.जा. भ.ज. भ.ज. भ.ज. वि.मा.प्र. इ.मा.व. सा . व शे. आ.दु.घ. एकूण 

al 
( अ) 

मागासवर्ग 

मागासवर्गीय 


खुला 


एकूण पदे 


१ 


रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक / समांतर आरक्षणाचेविवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे. 


-- 


-- 


१ 


-- 


-- 


१ 


-- 


-- 
-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


सर्वसाधारण 
अ ) महिला ३० % ) 
अ ) खेळाडू ( ५ % ) 
क ) दिव्यांग ( ४ % ) 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


२.१ वर नमूद केलेल्या पदसंख्येत व आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंधित विभागाच्या सूचनेनुसार बदल होण्याची 

शक्यता आहे. 
१२.२ शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या क्रमांक : एमएनए -०६१४ / प्र.क्र. ६१/उ.-९, दिनांक १३ फेब्रुवारी, 

२०२० रोजीच्या शासन पत्रानुसार प्रस्तुत पदासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्रमांक दिव्यांग 
२०१८ / प्र.क्र .११४/१६ अ, दिनांक २९ मे, २०१ ९ रोजीच्या शासन निर्णयात मुद्दा क्र . १ मध्ये नमूद अ , ब , क व ड 
प्रकारातील दिव्यांगत्व असलेले उमेदवार अर्ज करण्यास पात्र आहेत. तथापि, दिव्यांग वर्गवारीसाठी पद राखीव 

नाही. 
३. वेतनश्रेणी : - एस-२६ रु. ८२२०० - रु . २११५०० + इतर भत्ते 

रु 
४. पात्रता विषयक अटी 
४.१ भारतीय नागरिक. 
४.२ वयः 

(१ ) दिनांक १ डिसेंबर, २०२० रोजी अमागासकरिता ४० वर्षे व मागासवर्गीयासाठी ४५ वर्षापेक्षा जास्त 


नसावे. 


( २ ) महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांना उच्च वयोमर्यादा लागू नाही. 
(३) शासन आदेशानुसार माजी सैनिक व खेळाडू इत्यादीसाठी वयोमर्यादा शिथिलक्षम राहील. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २७ - सप्टेंबर २, २०२० / भाद्र ५-११ , शके १ ९ ४२ 


( ४ ) अपवादात्मक शैक्षणिक अर्हता किंवा अनुभव किंवा दोन्ही धारण करणान्या उमेदवारांच्या बाबतीत का 
वयोमर्यादा शिथिल करण्याविषयी आयोग विचार करु शकेल. परंतु आयोगाच्या कार्यनियमावलीतील 
प्रमाणानुसार जेव्हा मुलाखतीसाठी पुरेसे उमेदवार प्राप्त होत नसतील तेव्हाच हा नियम विचारात घेतलानाईन 
अशा प्रत्येक प्रकरणी उपलब्ध उमेदवारांच्या उच्चतम शैक्षणिक अर्हतेच्या दोन स्तर उच्च शेक्षणिक अर्हताप्राप्त 
उमेदवारच वयोमर्यादेत सवलतीकरीता विचारात घेतले जातील. अनुभवाच्या संदर्भात ज्या पदावरील किमान 
अनुभव मागितला असेल त्यापेक्षा वरिष्ठ पदावरील अनुभव वयोमर्यादा शिथिलीकरणास्तव विचारात घेतला 
जाईल . 


४.३ शैक्षणिक अर्हता: - The candidate must - 

Possess a post- graduate degree in at least 2 Class in Geology or Applied Geology or 
any other qualification declared by Government to be equivalent thereto . 

AND THEREAFTER 
४.४ अनुभव : - Possess practical experience of geological field work and mineral administration work 

in a responsible position for a period of not less than 10 years. 


टिप - १ ) अनुभव प्रमाणपत्राकरीता उमेदवारांनी " सरळसेवा भरती - उमेदवारांना सर्वसाधारण सुचना " मधील 

सुचना क्रमांक - २.२.१२ चे अवलोकन करावे. 
२ ) शैक्षणिक अर्हता व अनुभव प्रमाणपत्राबाबत - उमेदवारांनी सदर पदासाठी अर्जात दावा केलेल्या 
शैक्षणिक अर्हतांची प्रमाणपत्रे व उपरोक्त परि . क्र . ४.४ मध्ये नमूद केलेला अनुभव धारण करीत असलेल्या 
अनुभवाच्या अनुषंगाने आयोगाने मागणी केल्यानंतर शैक्षणिक अर्हता व अनुभवाच्या प्रमाणपत्रांच्या प्रती 
उपलब्ध करुन देणे आवश्यक राहील. तसेच अनुभव प्रमाणपत्र महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 
संकेतस्थळावरील उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना खालील परि. क्र . १४ मधील नमुन्यातील असणे 
आवश्यक आहे. 


६ . 


परिविक्षा कालावधी २ वर्षे राहिल . 

प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये नमूद केलेली शैक्षणिक अर्हता, अनुभव इ . अर्हता किमान असून , केवळ किमान अर्हता 
धारण केली म्हणून उमेदवार मुलाखतीस बोलाविण्याकरीता पात्र असणार नाही. जाहिरातीस अनुसरुन प्राप्त झालेल्या 
अर्जाची संख्या वाजवी प्रमाणापेक्षा जास्त असेल आणि अर्ज सादर केलेल्या सर्व पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती घेणे 
सोईस्कर नसल्यास मुलाखतीसाठी उमेदवारांची संख्या मर्यादित करण्याच्या दृष्टिने, जाहिरातीत दिलेल्या शैक्षणिक अर्हता 
आणि / अथवा अनुभव यापेक्षा जादा शैक्षणिक अर्हता / अनुभव किंवा अन्य योग्य निकष याच्या आधारे निकष निश्चित 
करुन , अथवा चाळणी परीक्षेद्वारे मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची संख्या मर्यादित करण्यात येईल . चाळणी परीक्षा घेण्याचे 
निश्चित झाल्यास , अर्हता आणि / अथवा अनुभव शिथिल केला जाणार नाही. चाळणी परीक्षेचा अभ्यासक्रम, परीक्षेचे 
माध्यम व इतर बाबी आयोगाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात येतील . 
प्रस्तुत 

जाहिरातीमध्ये भरतीसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे. अर्ज करण्याची पद्धत , आवश्यक अर्हता, 
आरक्षण , वयोमर्यादा, शुल्क , निवडीची सर्वसाधारण प्रक्रिया, परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम , इत्यादीबाबतच्या सविस्तर 
तपशीलासाठी आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवरील सरळसेवा भरती अंतर्गत " उमेदवारांना सर्वसाधारण 
सूचना " मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या माहितीचे कृपया अवलोकन करावे. आयोगाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध 
करण्यात आलेली माहिती व जाहिरात अधिकृत समजण्यात येईल. 
८ . जे उमेदवार चुकीची माहिती सादर करतील त्यांना या व पुढील सर्व निवडीसाठी अपात्र ठरविण्यात येईल. 


सादर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २७ - सप्टेंबर २ , २०२० / भाद्र ५-११ , शके १ ९ ४२ 


७ 


व 


गासवर्गीय उमेदव 


. 


करण्याच्या 


सूचना 


९ . कर्तव्य जबाबदाऱ्या - प्रस्तु 

प्रस्तुत पदाच्या कर्तव्ये व जवावदान्या याबाबतचा तपशील आयोगाच्या 
| www.mpst.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. 

आयोगा 
१०. शुल्का 
१०.१ अमागास उमेदवारांकरिता - रु .६ ९९ / 

२०.२ मागासवर्गीय 
११. अर्ज करण्याची पध्दत - 

१६ ९९ 

उमेदवारांकरिता २.१४२० 
| ११.१ प्रस्तुल परीक्षेसाठी अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील. इतर कोणत्याही प्रकारे अर्ज स्वीकारण्यात 
येणार नाहीत. 

। । 
११.२ पात्र उमेदवाराला वेब - बेस्ड ( Web -based ) ऑनलाईन अर्ज https://mahampsc.mahaonline.gov.in या 

वेबसाईटद्वारे दिनांक ५ ऑगस्ट , २०२० ते दिनांक १५ ऑगस्ट , २०२० या कालावधीत सादर करणे 

आवश्यक राहील. 
११.३ 

करण 
११.३ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज 

सविस्तर 

आयोगाच्या 
| https://mahampsc.mahaonline.gov.in तसेच www.mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत 
११.४ विहित पद्धतीने आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्ज विचारात घोतला जाणार माही . 
११.५ आयोगाने निश्चित केलेला परीक्षा शुल्क खालील पद्धतीने भरता येईल : 

( १) भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे ( २ ) नोटबँकिंग ( ३ ) डेबीट कार्ड ( ४ ) क्रेडिट कार्ड ( ५ ) संग्राम केंद्र । 

सीएससी ( नागरीक सेवा केंद्र ) 
११.६ https://mahampsc.mahaonline.gov.in येथे संग्राम केंद्र (ग्रामपंचायतीमध्ये) आणि सीएससी ची सूची 

(ग्रामपंचा ) 
उपलब्ध आहे. 

। 
११.७ परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकरिता उमेदवारांनी खाली नमूद केलेल्या पद्धतींचा अवलंब करावा. 
शुल्क भरण्याकरिता मुख्य पृष्ठाच्या 

भागावरील 
“ माझे खाते " या लिंक वर क्लिक करावे. 
"माझे खाते " यालिंक वर क्लिक केल्यानंतर उमेदवाराने अर्ज केलेल्या पदांची यादी शुल्क भरल्याच्या / न 
भरल्याच्या नोंदीसह दिसेल. ज्या पदासमोर " Unpaid असे लिहिलेले असेल, त्या ठिकाणी Pay Now 

अशी लिंक उपलब्ध असेल. | 
( ३ ) Pay Now या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर ३ पर्याय उपलब्ध होतील, 

( १ ) ऑनलाईन पेमेंट ( २ ) नागरी सुविधा केंद्र ( ३ ) चलनाद्वारे 
| ( ) उमेदवार क्रेडिट कार्ड, डेबीट कार्ड अथवा नेटबँकिंगच्यासहाय्याने ऑनलाईल पेमेंट करु शकतील. 
( ५ ) नागरी सुविधा केंद्र हा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणान्या पावतीची प्रत घेऊन नागरी सुविधा केंद्र अथवा 

संग्राम केंद्रात जाऊन शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. उपरोक्त कार्यवाही अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम 
| दिनांकापूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक राहील. 
( ६) उमेदवाराने चलनाद्वारे हा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणाऱ्या चलनाची प्रत घेऊन भारतीय स्टेट बँकिच्या 

कोणत्याही शाखेत , बँकच्या कार्यालयीन वेळेत शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो 
( ७ ) ज्या उमेदवारांना भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे शुल्क भरावयाचे आहे असे उमेदवार अर्ज सादर 

केल्याच्या दोन तासानंतर अथवा शेवटच्या दिवशी अर्ज सादर करणाऱ्या उमेदवारांनी त्यापुढील 

कामकाजाच्या दिवशी बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत परीक्षा शुल्क भरणे आवश्यक आहे. 
१२. चाळणी परीक्षा घ्यावयाचेठरल्यास सदर परीक्षेच्या अर्ज स्वीकारण्याच्या अंतिम दिनांकानंतर अथवा परीक्षेपूर्वी ७ 
दिवस अगोवर उमेदवारास प्रवेशप्रमाणपत्र त्यांच्या प्रोफाईलद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येईल . त्याची प्रत उमेदवाराने 


डाव्या 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २७ - सप्टेंबर २, २०२० / भाद्र ५-११ , शके १ ९ ४२ 


१६ . 


चाळणी परीक्षेपूर्वी डाऊनलोड करुन घेणे व चाळणी परीक्षेच्यावेळी सादर करणे आवश्यक आहे. 

चाळणीपरीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने प्रवेशप्रमाणपत्र आणणे सक्तीचे आहे. त्याशिवाय चाळणी परीक्षेस प्रवेश 
दिला जाणार नाही. 
१४. मुलाखतीसाठी अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांना, मुलाखतीचे वेळी सर्व आवश्यक मूळ प्रमाणपत्र सादर करणे 
बंधनकारक आहे. सदर मूळ प्रमाणपत्रे मुलाखतीच्या वेळी सादर न केल्यास अथवा ती योग्य नसल्यास मुलाखत घेण्याचे 
नाकारले जाईल याची कृपया नोंद घ्यावी. 
१५ . चाळणी परीक्षा घेतल्यास चाळणी परीक्षेचे व मुलाखतीचे गुण एकत्रितरित्या विचारात घेऊन तर चाळणी परीक्षा न 
झाल्यास केवळ मुलाखतीच्या गुणांच्या आधारे उमेदवाराची शिफारस करण्यात येईल. तथापि, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
कार्यनियमावलीतील नियम ९ (ix) नुसार ज्या उमेदवारांना मुलाखतीमध्ये ४१ % व त्यापेक्षा जास्त गुण मिळतील त्यांचाच 
शिफारशीकरीता विचार केला जाईल. 

अराखीव ( खुला ) उमेदवारांकरिता विहित केलेल्या वयोमर्यादा तसेच इतर पात्रता विषयक निकषासंदर्भातील 
अटींची पुर्तता करणाऱ्या सर्व उमेदवारांचा (मागासवर्गीय उमेदवारांसह) अराखीव ( खुला) सर्वसाधारण पदावरील 
शिफारशीकरिता विचार होत असल्याने, सर्व आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांनी त्यांच्या प्रवर्गासाठी पद आरक्षित / उपलब्ध 
नसले तरी, अर्जामध्ये त्यांच्या मुळ प्रवर्गासंदर्भातील माहिती अचूकपणे नमुद करणे बंधनकारक आहे. 
१७. सेवा प्रवेशाच्या प्रयोजनासाठी शासनाने मागास म्हणून मान्यता दिलेल्या वर्गवारीसाठीच्या वयोमर्यादेमध्ये सवलत 
घेतलेल्या उमेदवारांचा अराखीव ( खुला) पदावरील निवडीकरिता विचार करणेबाबत शासनाच्या धोरणानुसार कार्यवाही 
करण्यात येईल. याबाबतचा तपशिल वेळोवेळी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल. 

आयोगाच्या कार्यालयात, परीक्षा कक्षात , परीक्षा केंद्राच्या परीसरात तसेच मुलाखतीच्यावेळी मोबाईल फोन अथवा 
इतर कोणत्याही प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक किंवा संपर्क साधने आणण्यास / बाळगण्यास वा वापरण्यास सक्त मनाई आहे. 
१ ९ . विहित पद्धतीने ऑनलाईन अर्ज सादर करून ऑनलाईन शुल्क भरण्याची, तसेच भारतीय स्टेट 
बँकेमध्ये परीक्षा शुल्क भरण्याकरिता चलनाची प्रत घेण्याची कार्यवाही दिनांक २५ ऑगस्ट, २०२० रोजी 
२३.५ ९ वाजेपर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर सदर वेबलिंक बंद होईल. 
२०. चलनाद्वारे परीक्षाशुल्क भरावयाचे झाल्यास भारतीय स्टेट बँकेमध्ये दिनांक २६ ऑगस्ट, २०२० पर्यंत 
बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत भरणे बंधनकारक आहे. विहित दिनांकानंतर परीक्षा शुल्क भरल्यास वैध मानले 
जाणार नाही, तसेच परीक्षा शुल्काचा परतावाही केला जाणार नाही. 


१८ . 


मुंबई, 
दिनांक ५ ऑगस्ट २०२० . 


उप सचिव ( सरळ सेवा ), 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २७ - सप्टेंबर २, २०२० / भाद्र ५-११ , शके १ ९ ४२ ९ 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION 
मुख्य कार्यालय : ५ / २, ७ व ८ वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत , 

महर्षी कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई ४०० ०२१ . 
दूरध्वनी क्रमांक : २२७ ९ ५ ९ ०० , फॅक्स : २२८८ ०५२४ . 

फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत, ३रा माळा, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ . 
स्वसुख निरभिलाषः 

दूरध्वनी : २२६७ ०२१०/१४८/२४८ , २२१० २२२२ , फॅक्स : २२६७ ३ ९ १५ . 
खिद्यते लोकहेतोः ई - मेल : sec.mpsc@maharashtra.gov.in वेबसाईट : www.mpsc.gov.in 

https://mahampsc.mahaonline.gov.in 
विमा उपसंचालक , सामान्य राज्य सेवा , गट - अ ( राजपत्रित ) 

धारिका क्रमांक १७ ९ १ ( ३ ) / ३ ९ २५ / आठ 

जाहिरात क्रमांक : १०/२०२० 
आयोगामार्फत महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाच्या विमा संचालनालयातील विमा उपसंचालक , सामान्य राज्य सेवा, 
गट - अ या पदाच्या एका पदावर भरतीसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत . या पदासाठी खालील अटी व अर्हतेची 
पूर्तता करणारे उमेदवार अर्ज करू शकतात. 
२ . उपलब्ध पदसंख्या :-१ 
अ.जा. अ.ज. वि.जा. भ.ज. भ.ज. भ.ज. वि.मा.प्र . इ.मा.व. सा. व शे. आ.दु.घ. 

खुला 
मागासवर्गीय 


जात प्रवर्ग 


एकूण पदे 


( अ ) 


( क ) 


मागासवर्ग 


-- 


-- 


-- 


१ 


रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक / समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे. 


-- 


-- 


.. 


-- 


== 


१ 


-- 


-- 


-- 


सर्वसाधारण 
अ ) महिला( ३० % ) 
मा खेलाडू ( ५ ) 
क ) दिव्यांग ( ४ % ) 


-- 


-- 


-- 


-- 


- 


२.१ वर नमूद केलेल्या पदसंख्येत व आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंधित विभागाच्या सूचनेनुसार बदल होण्याची 

शक्यता आहे. 
२.२ शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या शासन निर्णय , क्रमांक अपंग -२०११ / प्र.क्र .१७७ / सुधार 

३ , दिनांक १५ ऑक्टोबर, २०११ रोजीच्या शासन निर्णया नुसार तसेच शासन पत्र क्र . आस्थाप 
२०१७ /प्र.क्र .६१ /विमा प्रशासन , दिनांक २३ / ० ९ / २०१९ नुसार प्रस्तुत पदासाठी अंध / क्षीणदृष्टी ( Blindness or 
Low Vision ) , श्रवणशक्तीतील दोष ( Hearing Impairment ) व चलनवलन विषयक विकलांगता किवा मेंदूचा 
अर्धांगवायु ( Locomotor Disability or Cerebral Palsy) असे दिव्यांगत्व असलेले उमेदवार अर्ज करण्यास पात्र 

आहेत. परंतू दिव्यांग वर्गवारीसाठी पद राखीव नाही. 
३. वेतनश्रेणी : - एस -२३ रु . ६७७०० – रु . २०८७०० + इतर भत्ते 
४. पात्रता विषयक अटी 
४.१ भारतीय नागरिक. 


४.२ वय : 

( १ ) दिनांक १ डिसेंबर, २०२० रोजी अमागास उमेदवाराकरिता ४५ वर्षापेक्षा जास्त नसावे. 
( २ ) मागासवर्गीय किंवा महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत असलेल्या उमेदवारांकरीता ४८ वर्षापेक्षा जास्त नसावे. 
( ३ ) शासन आदेशानुसार माजी सैनिक व खेळाडू इत्यादीसाठी वयोमर्यादा शिथिलक्षम राहील. 
( ४ ) अपवादात्मक शैक्षणिक अर्हता किंवा अनुभव किंवा दोन्ही धारण करणाऱ्या उमेदवारांच्या बाबतीत उच्च 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २७ - सप्टेंबर २, २०२० / भाद्र ५-११ , शके १ ९ ४२ 


वयोमर्यादा शिथिल करण्याविषयी आयोग विचार करु शकेल . परंतु आयोगाच्या कार्यनियमावलीतील 
प्रमाणानुसार जेव्हा मुलाखतीसाठी पुरेसे उमेदवार प्राप्त होत नसतील तेव्हाच हा नियम विचारात घेतला जाईल. 
अशा प्रत्येक प्रकरणी उपलब्ध उमेदवारांच्या उच्चतम शैक्षणिक अर्हतेच्या दोन स्तर उच्च शैक्षणिक अर्हताप्राप्त 
उमेदवारच वयोमर्यादेत सवलतीकरीता विचारात घेतले जातील. अनुभवाच्या संदर्भात ज्या पदावरील किमान 
अनुभव मागितला असेल त्यापेक्षा वरिष्ठ पदावरील अनुभव वयोमर्यादा शिथिलीकरणास्तव विचारात घेतला 

जाईल. 
४.३ शैक्षणिक अर्हता:- The candidate must - 

i ) Possess a degree in Arts, Science, Commerce or Law . 
ii ) Hold Fellowship of the Federation of Insurance Institutes with 
specialization in Life or General Insurance subjects or in both the branches. 

AND THEREAFTER 
४.४ अनुभव : - Possess experience for a period of not less than five years in the insurance field 

in an executive or supervisory post . 


प्राधान्यशिल अर्हता- provided that, preference may be given to candidates who hold fellowship of the 
Institute of Actuaries, London or an equivalent qualification of an Actuarial Institute of any other 
country . 


५ . 


६ . 


टिप – १ ) अनुभव प्रमाणपत्राकरीता उमेदवारांनी " सरळसेवा भरती - उमेदवारांना सर्वसाधारण सुचना " मधील सुचना 

क्रमांक - २.२.१२ चे अवलोकन करावे. 
२ ) शैक्षणिक अर्हता व अनुभव प्रमाणपत्राबाबत उमेदवारांनी अर्जात नमूद शैक्षणिक अर्हता व 
अनुभवाच्या दाव्याच्या अनुषंगाने आयोगाने मागणी केल्यानंतर शैक्षणिक अर्हता व अनुभवाच्या प्रमाणपत्रांच्या 
प्रती उपलब्ध करुन देणे आवश्यक राहील . तसेच अनुभव प्रमाणपत्र महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 
संकेतस्थळावरील उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना खालील परि.क्र १४ मधील नमुन्यातील असणे आवश्यक 

आहे. 
परिविक्षा कालावधी २ वर्षे राहिल . 

प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये नमूद केलेली शैक्षणिक अर्हता, अनुभव इ . अर्हता किमान असून , केवळ किमान अर्हता 
धारण केली म्हणून उमेदवार मुलाखतीस बोलाविण्याकरीता पात्र असणार नाही. जाहिरातीस अनुसरुन प्राप्त झालेल्या 
अर्जाची संख्या वाजवी प्रमाणापेक्षा जास्त असेल आणि अर्ज सादर केलेल्या सर्व पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती घेणे 
सोईस्कर नसल्यास मुलाखतीसाठी उमेदवारांची संख्या मर्यादित करण्याच्या दृष्टिने, जाहिरातीत दिलेल्या शैक्षणिक अर्हता 
आणि / अथवा अनुभव यापेक्षा जादा शैक्षणिक अर्हता/ अनुभव किंवा अन्य योग्य निकष याच्या आधारे निकष निश्चित 
करुन, अथवा चाळणी परीक्षेद्वारे मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची संख्या मर्यादित करण्यात येईल. चाळणी परीक्षा घेण्याचे 
निश्चित झाल्यास , अर्हता आणि / अथवा अनुभव शिथिल केला जाणार नाही. चाळणी परीक्षेचा अभ्यासक्रम, परीक्षेचे 
माध्यम व इतर बाबी आयोगाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात येतील. 
७. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये भरतीसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे. अर्ज करण्याची पद्धत , आवश्यक अर्हता , 
आरक्षण, वयोमर्यादा, शुल्क, निवडीची सर्वसाधारण प्रक्रिया, परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम , इत्यादीबाबतच्या सविस्तर 
तपशीलासाठी आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवरील सरळसेवा भरती अंतर्गत " उमेदवारांना सर्वसाधारण 
सूचना" मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या माहितीचे कृपया अवलोकन करावे. आयोगाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध 
करण्यात आलेली माहिती व जाहिरात अधिकृत समजण्यात येईल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २७ - सप्टेंबर २ , २०२० / भाद्र ५-११ , शके १ ९ ४२ 


८ . 


जे उमेदवार चुकीची माहिती सादर करतील त्यांना या व पुढील सर्व निवडीसाठी अपात्र ठरविण्यात येईल. 

प्रस्तुत पदाच्या कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या याबाबतचा तपशील आयोगाच्या 
www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. 


९ . 


कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या 


- 


१०. शुल्क : 

१०.१ अमागास उमेदवारांकरिता - रु.६९९/ 
११. अर्ज करण्याची पध्दत - 


१०.२ मागासवर्गीय उमेदवारांकरिता - रु . ४२९/ 


डाव्या 


११.१ प्रस्तुत परीक्षेसाठी अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील. इतर कोणत्याही प्रकारे अर्ज 

स्वीकारण्यात येणार नाहीत. 
११.२ पात्र उमेदवाराला वेब - बेस्ड ( Web - based ) ऑनलाईन अर्ज https://mahampsc.mahaonline.gov.in या 

वेबसाईटद्वारे दिनांक ५ ऑगस्ट , २०२० ते दिनांक २५ ऑगस्ट , २०२० या कालावधीत सादर करणे 

आवश्यक राहील. 
११.३ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या 

https://mahampsc.mahaonline.gov.in तसेच www.mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.. 
११.४ विहित पद्धतीने आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्ज विचारात घेतला जाणार 

नाही. 
११.५ आयोगाने निश्चित केलेला परीक्षा शुल्क खालील पद्धतीने भरता येईल : 

( १ ) भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे ( २) नेटबँकिंग ( ३ ) डेबीट कार्ड ( ४ ) क्रेडिट कार्ड ( ५ ) संग्राम केंद्र/ 

सीएससी ( नागरीक सेवा केंद्र ) 
११.६ https://mahampsc.mahaonline.gov.in येथे संग्राम केंद्र ( ग्रामपंचायतीमध्ये) आणि सीएससी ची सूची 

उपलब्ध आहे. 
११.७ परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकरिता उमेदवारांनी खाली नमूद केलेल्या पद्धतींचा अवलंब करावा. 
( १ ) शुल्क 

भरण्याकरिता मुख्य पृष्ठाच्या 

भागावरील 
"माझे खाते या लिंकवर क्लिककरावे. 
( २ ) “ माझे खाते " या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर उमेदवाराने अर्ज केलेल्या पदांची यादी शुल्क भरल्याच्या / न 

भरल्याच्या नोंदीसह दिसेल. ज्या पदासमोर Unpaid असे लिहिलेले असेल, त्या ठिकाणी Pay Now 

अशी लिंक उपलब्ध असेल. 
( ३) Pay Now या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर ३ पर्याय उपलब्ध होतील. 

( १) ऑनलाईन पेमेंट ( २ ) नागरी सुविधा केंद्र ( ३) चलनाद्वारे 
( ४ ) उमेदवार क्रेडिट कार्ड, डेबीट कार्ड अथवा नेटबँकिंगच्या सहाय्याने ऑनलाईल पेमेंट करु शकतील. 
( ५ ) नागरी सुविधा केंद्र हा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणाऱ्या पावतीची प्रत घेऊन नागरी सुविधा केंद्र अथवा 

संग्राम केंद्रात जाऊन शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. उपरोक्त कार्यवाही अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम 

दिनांकापूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक राहील. 
( ६ ) उमेदवाराने चलनाद्वारे हा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणाऱ्या चलनाची प्रत घेऊन भारतीय स्टेट बँकेच्या 

कोणत्याही शाखेत, बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. 
(७ ) ज्या उमेदवारांना भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे शुल्क भरावयाचे आहे असे उमेदवार अर्ज सादर 

केल्याच्या दोन तासानंतर अथवा शेवटच्या दिवशी अर्ज सादर करणाऱ्या उमेदवारांनी त्यापुढील 
कामकाजाच्या दिवशी बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत परीक्षा शुल्क भरणे आवश्यक आहे. 


भाग एक (म.उ.वि. ) - २ अ 


१२ 


दिवस अगोदर उमेदवारास प्रवेशप्रमाणपत्र त्यांच्या प्रोफाईलद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. त्याची प्रत उमेदवाराने 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २७ - सप्टेंबर २, २०२० / भाद्र ५-११ , शके १ ९ ४२ 
१२. चाळणी परीक्षा घ्यावयाचे ठरल्यास सदर परीक्षेच्या अर्ज स्वीकारण्याच्या अंतिम दिनांकानंतर अथवा परीक्षेपूर्वी , 
चाळणी परीक्षेपूर्वी डाऊनलोड करुन घेणे व परीक्षेच्यावेळी सादर करणे आवश्यक आहे. 
१३. चाळणी परीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने प्रवेशप्रमाणपत्र आणणे सक्तीचे आहे. त्याशिवाय चाळणी परीक्षेस प्रवेश 
दिला जाणार नाही. 
१४. मुलाखतीसाठी अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांना, मुलाखतीचे वेळी सर्व मूळ प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक 
आहे. सदर मूळ प्रमाणपत्रे मुलाखतीच्या वेळी सादर न केल्यास अथवा ती योग्य नसल्यास मुलाखत घेण्याचे नाकारले 
जाईल याची कृपया नोंद घ्यावी. 
१५. चाळणी परीक्षा घेतल्यास चाळणी परीक्षेचे व मुलाखतीचे गुण एकत्रितरित्या विचारात घेऊन तर चाळणी परीक्षा न 
झाल्यास केवळ मुलाखतीच्या गुणांच्या आधारे उमेदवाराची शिफारस करण्यात येईल. तथापि, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
कार्यनियमावली २०१४ तील नियम ९ ( ix) नुसार ज्या उमेदवारांना मुलाखतीमध्ये ४१ % व त्यापेक्षा जास्त गुण मिळतील 
त्यांचाच शिफारशीकरीता विचार केला जाईल. 
१६. अराखीव ( खुला) उमेदवारांकरिता विहित केलेल्या वयोमर्यादा तसेच इतर पात्रता विषयक निकषासंदर्भातील अटींची 
पुर्तता करणाऱ्या सर्व उमेदवारांचा ( मागासवर्गीय उमेदवारांसह) अराखीव ( खुला) सर्वसाधारण पदावरील शिफारशीकरिता 
विचार होत असल्याने, सर्व आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांनी त्यांच्या प्रवर्गासाठी पद आरक्षित / उपलब्ध नसले तरी , 
अर्जामध्ये त्यांच्या मुळ प्रवर्गासंदर्भातील माहिती अचूकपणे नमुद करणे बंधनकारक आहे. 
१७. सेवा प्रवेशाच्या प्रयोजनासाठी शासनाने मागास म्हणून मान्यता दिलेल्या वर्गवारीसाठीच्या वयोमर्यादेमध्ये सवलत 
घेतलेल्या उमेदवारांचा अराखीव ( खुला) पदावरील निवडीकरिता विचार करणेबाबत शासनाच्या धोरणानुसार कार्यवाही 
करण्यात येईल. याबाबतचा तपशिल वेळोवेळी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल . 
१८. आयोगाच्या कार्यालयात, परीक्षा कक्षात, परीक्षा केंद्राच्या परीसरात तसेच मुलाखतीच्यावेळी मोबाईल फोन अथवा 
इतर कोणत्याही प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक किंवा संपर्क साधने आणण्यास / बाळगण्यास वा वापरण्यास सक्त मनाई आहे. 
१ ९ . विहित पद्धतीने ऑनलाईन अर्ज सादर करून ऑनलाईन शुल्क भरण्याची, तसेच भारतीय स्टेट बँकेमध्ये 
परीक्षा शुल्क भरण्याकरिता चलनाची प्रत घेण्याची कार्यवाही दिनांक २५ ऑगस्ट, २०२० रोजी २३.५ ९ 
वाजेपर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर सदर वेबलिंक बंद होईल. 
२०. चलनाद्वारे परीक्षाशुल्क भरावयाचे झाल्यास भारतीय स्टेट बँकेमध्ये दिनांक २६ ऑगस्ट, २०२० पर्यंत 
बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत भरणे बंधनकारक आहे. विहित दिनांकानंतर परीक्षा शुल्क भरल्यास वैध मानले 
जाणार नाही, तसेच परीक्षा शुल्काचा परतावाही केला जाणार नाही. 


मुंबई, 
दिनांक ५ ऑगस्ट २०२० . 


उप सचिव ( सरळ सेवा ), 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २७ - सप्टेंबर २ , २०२० / भाद्र ५-११ , शके १ ९ ४२ 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION 
मुख्य कार्यालय : ५ १/२, ७ व ८ वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत , 

महर्षी कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई ४०० ०२१ . 
दूरध्वनी क्रमांक : २२७ ९ ५ ९ ००, फॅक्स : २२८८ ०५२४ . 

फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत , ३रा माळा, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ . 
स्वसुख निरभिलाषः 

दूरध्वनी : २२६७ ०२१०/१४८/२४८ , २२१० २२२२ , फॅक्स : २२६७ ३ ९ १५ . 
खिद्यते लोकहेतोः 

ई -मेल : sec.mpsc@maharashtra.gov.in 

वेबसाईट : www.mpsc.gov.in 
https://mahampsc.mahaonline.gov.in 
विमा सहायक संचालक , सामान्य राज्य सेवा, गट - अ ( राजपत्रित) 

धारिका क्रमांक १७ ९ १ ( १ ) / ३ ९ २४ / आठ 

जाहिरात क्रमांक : ११/२०२० 
आयोगामार्फत महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाच्या विमा संचालनालयातील विमा सहायक संचालक , सामान्य राज्य सेवा , 
गट - अ या पदाच्या एका जागेवर भरतीसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या पदासाठी खालील अटी व अर्हतेची 
पूर्तता करणारे उमेदवार अर्ज करू शकतात . 
२ . उपलब्ध पदसंख्या : - १ 

भ.ज भ.ज. भ.ज वि.मा.प्र. इ.मा.व. | सा . व शे. आ.दु.घ. 

मागासवर्ग 

मागासवर्गीय 
( अ ) 


जात प्रवर्ग 


अ.जा.अ.ज. 


वि 


एकूण 


खुला 


एकूण पदे 


( क ) ( ड ) 


१ 


-- 


-- 


-- 


- 


रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक / समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे . 


-- 


- 


- 


-- 


१ 


-- 


-- 
-- 


: 


-- 


सर्वसाधारण 
अ) महिला( ३० % ) 
ब ) खेळाडू ( ५ % ) 
क ) दिव्यांग ( ४ % ) 


-- 


- 


-- 


- 


-- 


-- 


-- 


-- 


२.१ वर नमूद केलेल्या पदसंख्येत व आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंधित विभागाच्या सूचनेनुसार बदल होण्याची 

शक्यता आहे . 
२.२ शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या शासन निर्णय, क्रमांक अपंग 
२०११ / प्र.क्र .१७७ / सुधार 

३. दिनांक १५ ऑक्टोबर, २०११ नुसार तसेच शासन पत्र वित्त विभाग आस्थाप 
२०१७/प्र.क्र .६० /विमा प्रशासन , दिनांक २४ सप्टेंबर , २०१ ९ नुसार प्रस्तुत पदासाठी अंध | क्षीणदृष्टी 
( Blindness or Low Vision ) , श्रवणशक्तीतील दोष ( Hearing Impairment ) व चलनवलन विषयक 
विकलांगता किवा मेंदूचा अर्धांगवायु ( Locomotor Disability or Cerebral Palsy ) असे दिव्यांगत्व असलेले 

उमेदवार अर्ज करण्यास पात्र आहेत. परंतू दिव्यांग वर्गवारीसाठी पद राखीव नाही. 
३. वेतनश्रेणी : - एस -१८ रु . ४ ९ १०० - रु . १५५८०० + इतर भत्ते 
४. पात्रता विषयक अटी 
४.१ भारतीय नागरिक . 


४.२ वय: 

( १ ) दिनांक १ डिसेंबर, २०२० रोजी अमागास उमेदवाराकरिता ४० वर्षापेक्षा जास्त नसावे. 
( २ ) मागासवर्गीय किंवा महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत असलेल्या उमेदवारांकरीता ४३ वर्षापेक्षा जास्त नसावे. 
( ३ ) शासन आदेशानुसार माजी सैनिक व खेळाडू इत्यादीसाठी वयोमर्यादा शिथिलक्षम राहील. 
( ४ ) अपवादात्मक शैक्षणिक अर्हता किंवा अनुभव किंवा दोन्ही धारण करणाऱ्या उमेदवारांच्या बाबतीत उच्च 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २७ - सप्टेंबर २, २०२० / भाद्र ५-११ , शके १ ९ ४२ 


वयोमर्यादा शिथिल करण्याविषयी आयोग विचार करु शकेल. परंतु आयोगाच्या कार्यनियमावलीतील 
प्रमाणानुसार जेव्हा मुलाखतीसाठी पुरेसे उमेदवार प्राप्त होत नसतील तेव्हाच हा नियम विचारात घेतला 
जाईल.अशा प्रत्येक प्रकरणी उपलब्ध उमेदवारांच्या उच्चतम शैक्षणिक अर्हतेच्या दोन स्तर उच्च शैक्षणिक 
अर्हताप्राप्त उमेदवारच वयोमर्यादेत सवलतीकरीता विचारात घेतले जातील. अनुभवाच्या संदर्भात ज्या 
पदावरील किमान अनुभव मागितला असेल त्यापेक्षा वरिष्ठ पदावरील अनुभव वयोमर्यादा शिथिलीकरणास्तव 
विचारात घेतला जाईल . 


४.३ शैक्षणिक अर्हता : - The candidate must - 

i ) Possess a degree in Arts, Science , Commerce or Law . 
ii ) Have passed Associateship examination of the Federation of Insurance Institutes . 


AND THEREAFTER 
४.४ अनुभव : - Possess experience of not less than two years in handling Insurance matters . 


प्राधान्यशील अर्हता - provided that , preference may be given to candidates who are associates of 
the Institute of Actuaries, London or who possess equivalent qualifications of an Actuarial 
Institute of any other country . 
टिप १ ) अनुभव प्रमाणपत्राकरीता उमेदवारांनी " सरळसेवा भरती - उमेदवारांना सर्वसाधारण सुचना " मधील 

सुचना क्रमांक- २.२.१२ चे अवलोकन करावे. 
२ ) शैक्षणिक अर्हता व अनुभव प्रमाणपत्राबाबत - उमेदवारांनी अर्जात नमूद शैक्षणिक अर्हता व 
अनुभवाच्या दाव्याच्या अनुषंगाने आयोगाने मागणी केल्यानंतर शैक्षणिक अर्हता व अनुभवाच्या 
प्रमाणपत्रांच्या प्रती उपलब्ध करुन देणे आवश्यक राहील. तसेच अनुभव प्रमाणपत्र महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या संकेतस्थळावरील उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना खालील परि.क्र १४ मधील नमुन्यातील 

असणे आवश्यक आहे. 
५ . परिविक्षा कालावधी २ वर्षे राहिल. 
६. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये नमूद केलेली शैक्षणिक अर्हता, अनुभव इ . अर्हता किमान असून, केवळ किमान अर्हता 
धारण केली म्हणून उमेदवार मुलाखतीस बोलाविण्याकरीता पात्र असणार नाही. जाहिरातीस अनुसरुन प्राप्त झालेल्या 
अर्जाची संख्या वाजवी प्रमाणापेक्षा जास्त असेल आणि अर्ज सादर केलेल्या सर्व पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती घेणे 
सोईस्कर नसल्यास मुलाखतीसाठी उमेदवारांची संख्या मर्यादित करण्याच्या दृष्टिने , जाहिरातीत दिलेल्या शैक्षणिक 
अर्हता आणि / अथवा अनुभव यापेक्षा जादा शैक्षणिक अर्हता / अनुभव किंवा अन्य योग्य निकष याच्या आधारे निकष 
निश्चित करुन , अथवा चाळणी परीक्षेद्वारे मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची संख्या मर्यादित करण्यात येईल . चाळणी परीक्षा 
घेण्याचे निश्चित झाल्यास, अर्हता आणि / अथवा अनुभव शिथिल केला जाणार नाही. चाळणी परीक्षेचा अभ्यासक्रम, 
परीक्षेचे माध्यम व इतर बाबी आयोगाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात येतील. 
७. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये भरतीसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे . अर्ज करण्याची पद्धत , आवश्यक अर्हता, 
आरक्षण , वयोमर्यादा, शुल्क , निवडीची सर्वसाधारण प्रक्रिया, परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम, इत्यादीबाबतच्या सविस्तर 
तपशीलासाठी आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवरील सरळसेवा भरती अंतर्गत " उमेदवारांना 
सर्वसाधारण सूचना " मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या माहितीचे कृपया अवलोकन करावे. आयोगाच्या 
वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आलेली माहिती व जाहिरात अधिकृत समजण्यात येईल . 
८ . जे उमेदवार चुकीची माहिती सादर करतील त्यांना या व पुढील सर्व निवडीसाठी अपात्र ठरविण्यात येईल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २७ - सप्टेंबर २ , २०२० / भाद्र ५-११ , शके १ ९ ४२ 


१५ 


२. कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या 


प्रस्तुत पदाच्या कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या याबाबतचा तपशील आयोगाच्या 
www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. 


१०. शुल्क : 


१०.१ अमागास उमेदवारांकरिता - रु.६९९/ 


१०.२ मागासवर्गीय उमेदवारांकरिता - रु . ४२ ९/ 


११. अर्ज करण्याची पध्दत - 
११.१ प्रस्तुत परीक्षेसाठी अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील. इतर कोणत्याही प्रकारे अर्ज 

स्वीकारण्यात येणार नाहीत. 
११.२ पात्र उमेदवाराला वेब - बेस्ड ( Web - based ) ऑनलाईन अर्ज https://mahampsc.mahaonline.gov.in या 

वेबसाईटद्वारे दिनांक ५ ऑगस्ट, २०२० ते दिनांक २५ ऑगस्ट , २०२० या कालावधीत सादर करणे 

आवश्यक राहील. 
११.३ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर 

सूचना 

आयोगाच्या 
https://mahampsc.mahaonline.gov.in तसेच www.mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. 
११.४ विहित पद्धतीने आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्ज विचारात घेतला जाणार 

नाही. 
११.५ आयोगाने निश्चित केलेला परीक्षा शुल्क खालील पद्धतीने भरता येईल : 

( १ ) भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे ( २ ) नेटबँकिंग ( ३ ) डेबीट कार्ड ( ४ ) क्रेडिट कार्ड ( ५ ) संग्राम केंद्र / 

सीएससी (नागरीक सेवा केंद्र ) 
११.६ https://mahampsc.mahaonline.gov.in येथे संग्राम केंद्र (ग्रामपंचायतीमध्ये) आणि सीएससी ची सूची 

उपलब्ध आहे. 
११.७ परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकरिता उमेदवारांनी खाली नमूद केलेल्या पद्धतींचा अवलंब करावा. 

शुल्क भरण्याकरिता 

मुख्य पृष्ठाच्या 

डाव्या 
भागावरील "माझे खाते या लिंकवर क्लिककरावे. 
( २ ) " माझे खाते " या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर उमेदवाराने अर्ज केलेल्या पदांची यादी शुल्क भरल्याच्या / 

न भरल्याच्या नोंदीसह दिसेल. ज्या पदासमोर Unpaid असे लिहिलेले असेल, त्या ठिकाणी Fay 

Now अशी लिंक उपलब्ध असेल. 
( ३ ) Pay Now या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर ३ पर्याय उपलब्ध होतील . 

( १) ऑनलाईन पेमेंट ( २ ) नागरी सुविधा केंद्र ( ३ ) चलनाद्वारे 
( ४ ) उमेदवार क्रेडिट कार्ड, डेबीट कार्ड अथवा नेटबँकिंगच्या सहाय्याने ऑनलाईल पेमेंट करु शकतील. 
( ५ ) नागरी सुविधा केंद्र हा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणाऱ्या पावतीची प्रत घेऊन नागरी सुविधा केंद्र 

अथवा संग्राम केंद्रात जाऊन शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. उपरोक्त कार्यवाही अर्ज सादर 

करण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक राहील. 
( ६) उमेदवाराने चलनाद्वारे हा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणाऱ्या चलनाची प्रत घेऊन भारतीय स्टेट 

बँकेच्या कोणत्याही शाखेत, बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. 
( ७ ) ज्या उमेदवारांना भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे शुल्क भरावयाचे आहे असे उमेदवार अर्ज सादर 

केल्याच्या दोन तासानंतर अथवा शेवटच्या दिवशी अर्ज सादर करणाऱ्या उमेदवारांनी त्यापुढील 
कामकाजाच्या दिवशी बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत परीक्षा शुल्क भरणे आवश्यक आहे. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २७ - सप्टेंबर २, २०२० / भाद्र ५-११ , शके १ ९ ४२ 


१२. चाळणी परीक्षा घ्यावयाचे ठरल्यास सदर परीक्षेच्या अर्ज स्वीकारण्याच्या अंतिम दिनांकानंतर अथवा परीक्षेपूर्वी ७ 
दिवस अगोदर उमेदवारास प्रवेशप्रमाणपत्र त्यांच्या प्रोफाईलद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येईल . त्याची प्रत उमेदवाराने 
चाळणी परीक्षेपूर्वी डाऊनलोड करुन घेणे व चाळणी परीक्षेच्यावेळी सादर करणे आवश्यक आहे. 
१३ . चाळणी परीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने प्रवेशप्रमाणपत्र आणणे सक्तीचे आहे. त्याशिवाय, चाळणी परीक्षेस प्रवेश 
दिला जाणार नाही. 
१४. मुलाखतीसाठी अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांना , मुलाखतीचे वेळी सर्व मूळ प्रमाणपत्र सादर करणे 
बंधनकारक आहे. सदर मूळ प्रमाणपत्रे मुलाखतीच्या वेळी सादर न केल्यास अथवा ती योग्य नसल्यास मुलाखत 
घेण्याचे नाकारले जाईल याची कृपया नोंद घ्यावी. 
१५. चाळणी परीक्षा घेतल्यास चाळणी परीक्षेचे व मुलाखतीचे गुण एकत्रितरित्या विचारात घेऊन तर चाळणी 
परीक्षा न झाल्यास केवळ मुलाखतीच्या गुणांच्या आधारे उमेदवाराची शिफारस करण्यात येईल. तथापि, महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोग कार्यनियमावलीतील नियम ९ ( ix ) नुसार ज्या उमेदवारांना मुलाखतीमध्ये ४१ % व त्यापेक्षा जास्त 
गुण मिळतील त्यांचाच शिफारशीकरीता विचार केला जाईल. 
१६ . अराखीव ( खुला ) उमेदवारांकरिता विहित केलेल्या वयोमर्यादा तसेच इतर पात्रता विषयक निकषासंदर्भातील 
अटींची पुर्तता करणाऱ्या सर्व उमेदवारांचा ( मागासवर्गीय उमेदवारांसह) अराखीव ( खुला) सर्वसाधारण पदावरील 
शिफारशीकरिता विचार होत असल्याने, सर्व आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांनी त्यांच्या प्रवर्गासाठी पद आरक्षित / 
उपलब्ध नसले तरी, अर्जामध्ये त्यांच्या मुळ प्रवर्गासंदर्भातील माहिती अचूकपणे नमुद करणे बंधनकारक आहे. 
१७. सेवा प्रवेशाच्या प्रयोजनासाठी शासनाने मागास म्हणून मान्यता दिलेल्या वर्गवारीसाठीच्या वयोमर्यादेमध्ये 
सवलत घेतलेल्या उमेदवारांचा अराखीव ( खुला) पदावरील निवडीकरिता विचार करणेबाबत शासनाच्या धोरणानुसार 
कार्यवाही करण्यात येईल. याबाबतचा तपशिल वेळोवेळी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल. 
१८ . आयोगाच्या कार्यालयात, परीक्षा कक्षात , परीक्षा केंद्राच्या परीसरात तसेच मुलाखतीच्यावेळी मोबाईल फोन 
अथवा इतर कोणत्याही प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक किंवा संपर्क साधने आणण्यास / बाळगण्यास वा वापरण्यास सक्त 
मनाई आहे. 
१ ९ . विहित पद्धतीने ऑनलाईन अर्ज सादर करून शुल्क भरण्याची, तसेच भारतीय स्टेट बँकेमध्ये परीक्षा 
शुल्क भरण्याकरिता चलनाची प्रत घेण्याची कार्यवाही दिनांक २५ ऑगस्ट, २०२० रोजी २३.५ ९ वाजेपर्यंत 
पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर सदर वेबलिंक बंद होईल. 
२०. चलनाद्वारे परीक्षाशुल्क भरावयाचे झाल्यास भारतीय स्टेट बँकेमध्ये दिनांक २६ ऑगस्ट, २०२० पर्यंत 
बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत भरणे बंधनकारक आहे. विहित दिनांकानंतर परीक्षा शुल्क भरल्यास वैध मानले 
जाणार नाही, तसेच परीक्षा शुल्काचा परतावाही केला जाणार नाही. 


ठिकाण : मुंबई, 
दिनांक ५ ऑगस्ट २०२० . 


उप सचिव ( सरळ सेवा ), 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २७ - सप्टेंबर २, २०२० / भाद्र ५-११ , शके १ ९ ४२ 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION 
मुख्य कार्यालय : ५ १/२ , ७ व ८ वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत , 

महर्षी कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई ४०० ०२१ . 
दूरध्वनी क्रमांक : २२७ ९ ५ ९ ००, फॅक्स : २२८८ ०५२४ . 

फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत , ३रा माळा, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ . 
स्वसुख निरभिलाषः 

दूरध्वनी : २२६७ ०२१०/१४८/२४८ , २२१० २२२२ , फॅक्स : २२६७ ३ ९ १५ . 
खिद्यते लोकहेतोः ई -मेल : sec.mpsc@maharashtra.gov.in 

वेबसाईट : www.mpsc.gov.in 
https://mahampsc.mahaonline.gov.in 
बँन्ड मास्टर ( पोलीस निरीक्षक ), गट - अ 
धारिका क्रमांक १४७१ ( १ ) / २४४० / आठ 

जाहिरात क्रमांक : १२/२०२० 
आयोगामार्फत महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागातील पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील बॅन्ड मास्टर ( पोलीस 
निरीक्षक ), गट - अ या पदाच्या एका जागेवर भरतीसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या पदासाठी खालील अटी 
व अर्हतेची पूर्तता करणारे उमेदवार अर्ज करू शकतात . 

उपलब्ध पदसंख्या :-१ 


२ . 


जात प्रवर्ग 


अ.जा. 


अ.ज. वि.जा.भ.ज. भ.ज. 

( अ ) 


भ.ज. वि.मा.प्र . इ.मा.व. 


सा . व शै. आ.दु.घ. 
मागासवर्ग 


खुला 


एकूण 
मागासवर्गीय 


एकूण पदे 


-- 


-- 


१ 


रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक / समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे . 


-- 


-- 


सर्वसाधारण 
अ ) महिला( ३० % ) 
ब ) खेळाडू (५ % ) 
क ) दिव्यांग ( ४ % ) 


-- 


-- 
-- 


-- 


२.१ वर नमूद केलेल्या पदसंख्येत व आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंधित विभागाच्या सूचनेनुसार बदल होण्याची 

शक्यता आहे . 
२.२ शासनाच्या गृह विभागाच्या शासन निर्णय क्र.- एमआयएस -०३०८ / पत्र क्र . ४२१ / पुनर्बाधणी-२०५ /पोल -५ अ , 

दिनांक २० जून, २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार प्रस्तुत पदासाठी दिव्यांग उमेदवार अर्ज करण्यास पात्र नाहीत . 
३. वेतनश्रेणी : - एस -१८ रु . ४ ९ १०० – रु . १५५८०० + इतर भत्ते 
४. पात्रता विषयक अटी 
४.१ भारतीय नागरिक . 


. 


४.२ वय: 

( १ ) दिनांक १ डिसेंबर, २०२० रोजी अमागास उमेदवाराकरिता ४५ वर्षापेक्षा जास्त नसावे. 
( २ ) मागासवर्गीय उमेदवारांकरीता ५० वर्षापेक्षा जास्त नसावे. 
( ३ ) महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांना उच्च वयोमर्यादा लागू नाही. 
( ४ ) शासन आदेशानुसार माजी सैनिक व खेळाडू इत्यादीसाठी वयोमर्यादा शिथिलक्षम राहील. 
( ५ ) अपवादात्मक शैक्षणिक अर्हता किंवा अनुभव किंवा दोन्ही धारण करणाऱ्या उमेदवारांच्या बाबतीत उच्च 
वयोमर्यादा शिथिल करण्याविषयी आयोग विचार करु शकेल. परंतु आयोगाच्या कार्यनियमावलीतील 
प्रमाणानुसार जेव्हा मुलाखतीसाठी पुरेसे उमेदवार प्राप्त होत नसतील तेव्हाच हा नियम विचारात घेतला जाईल. 
अशा प्रत्येक प्रकरणी उपलब्ध उमेदवारांच्या उच्चतम शैक्षणिक अर्हतेच्या दोन स्तर उच्च शैक्षणिक अर्हताप्राप्त 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २७ - सप्टेंबर २, २०२० / भाद्र ५-११ , शके १ ९ ४२ 


उमेदवारच वयोमर्यादेत सवलतीकरीता विचारात घेतले जातील. अनुभवाच्या संदर्भात ज्या पदावरील किमान 
अनुभव मागितला असेल त्यापेक्षा वरिष्ठ पदावरील अनुभव वयोमर्यादा शिथिलीकरणास्तव विचारात घेतला 


जाईल. 


४.३ आवश्यक अर्हता :- The candidate must be : 

1 ) An associate of the Royal Academy of Music, the Royal College of Music or the 
Trinity College of Music London. And 
2 ) Possess at least five years experience in a service Band and be throughly 
acquainted with military band instruments and be able to arrange music for 
military bands . And 
3 ) Be an able conductor and disciplinarian with knowledge of military parade 
ground procedure. And 

4) Have a minimum height of 165 c . m . and minimum chest of 84 c. m . deflated. 
Provided that the technical qualifications may be relaxed in the case of candidates who have 
adequate previous experience as conductors of service bands and are capable of carrying out 
duties of band Masters. 


टिप – १ ) अनुभव प्रमाणपत्रासंदर्भात उमेदवारांनी " सरळसेवा भरती - उमेदवारांना सर्वसाधारण सुचना " मधील 

सुचना क्रमांक - २.२.१२ चे अवलोकन करावे. 
२ ) शैक्षणिक अर्हता व अनुभव प्रमाणपत्राबाबत - उमेदवारांनी सदर पदासाठी अर्जात दावा केलेल्या 
शैक्षणिक अर्हतांची प्रमाणपत्रे व उपरोक्त परि. क्र . ४.३ ( २ ) मध्ये नमूद केलेला अनुभव धारण करीत 
असलेला अनुभव प्रमाणपत्रांच्या अनुषंगाने आयोगाने मागणी केल्यानंतर शैक्षणिक अर्हता व अनुभवाच्या 
प्रमाणपत्रांच्या प्रती उपलब्ध करुन देणे आवश्यक राहील . तसेच अनुभव प्रमाणपत्र महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या संकेतस्थळावरील उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना खालील परि.क्र १४ मधील नमुन्यातील 

असणे आवश्यक आहे. 
५. परिविक्षा कालावधी २ वर्षे राहिल. 
६. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये नमूद केलेली शैक्षणिक अर्हता, अनुभव इ. अर्हता किमान असून, केवळ किमान अर्हता धारण 
केली म्हणून उमेदवार मुलाखतीस बोलाविण्याकरीता पात्र असणार नाही. जाहिरातीस अनुसरुन प्राप्त झालेल्या अर्जाची 
संख्या वाजवी प्रमाणापेक्षा जास्त असेल आणि अर्ज सादर केलेल्या सर्व पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती घेणे सोईस्कर 
नसल्यास मुलाखतीसाठी उमेदवारांची संख्या मर्यादित करण्याच्या दृष्टिने, जाहिरातीत दिलेल्या शैक्षणिक अर्हता 
आणि / अथवा अनुभव यापेक्षा जादा शैक्षणिक अर्हता / अनुभव किंवा अन्य योग्य निकष याच्या आधारे निकष निश्चित 
करुन , अथवा चाळणी परीक्षेद्वारे मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची संख्या मर्यादित करण्यात येईल . चाळणी परीक्षा घेण्याचे 
निश्चित झाल्यास, अर्हता आणि / अथवा अनुभव शिथिल केला जाणार नाही. चाळणी परीक्षेचा अभ्यासक्रम , परीक्षेचे 
माध्यम व इतर बाबी आयोगाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात येतील. 
७. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये भरतीसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे. अर्ज करण्याची पद्धत , आवश्यक अर्हता, 
आरक्षण, वयोमर्यादा, शुल्क , निवडीची सर्वसाधारण प्रक्रिया, परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम, इत्यादीबाबतच्या सविस्तर 
तपशीलासाठी आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवरील सरळसेवा भरती अंतर्गत " उमेदवारांना सर्वसाधारण 
सूचना" मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या माहितीचे कृपया अवलोकन करावे. आयोगाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध 
करण्यात आलेली माहिती व जाहिरात अधिकृत समजण्यात येईल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २७ - सप्टेंबर २ , २०२० / भाद्र ५-११ , शके १ ९ ४२ 


१ ९ 


८. जे उमेदवार चुकीची माहिती सादर करतील त्यांना या व पुढील सर्व निवडीसाठी अपात्र ठरविण्यात येईल. 
९. कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या - प्रस्तुत पदाच्या कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या याबाबतचा तपशील आयोगाच्या ww.mpsc.gov.in 


या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. 


१०. शुल्क : 


१०.१ अमागास उमेदवारांकरिता - रु.६ ९९/ 


१०.२ मागासवर्गीय उमेदवारांकरिता - रु. ४२९ / 


११. अर्ज करण्याची पध्दत - 


११.१ प्रस्तुत परीक्षेसाठी अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील. इतर कोणत्याही प्रकारे अर्ज स्वीकारण्यात 

येणार नाहीत. 
११.२ पात्र उमेदवाराला वेब - बेस्ड ( Web - based ) ऑनलाईन अर्ज https://mahampsc.mahaonline.gov.in या 

वेबसाईटद्वारे दिनांक ५ ऑगस्ट , २०२० ते दिनांक २५ ऑगस्ट, २०२० या कालावधीत सादर करणे 

आवश्यक राहील. 
११.३ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याच्या 

सविस्तर सूचना 

आयोगाच्या 
https://mahampsc.mahaonline.gov.in तसेच www.mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. 
११.४ विहित पद्धतीने आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्ज विचारात घेतला जाणार नाही. 
११.५ आयोगाने निश्चित केलेले परीक्षा शुल्क खालील पद्धतीने भरता येईल 

( १ ) भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे ( २ ) नेटबँकिंग ( ३ ) डेबीट कार्ड ( ४ ) क्रेडिट कार्ड ( ५ ) संग्राम केंद्र / 

सीएससी ( नागरीक सेवा केंद्र ) 
११.६ https://mahampsc.mahaonline.gov.in येथे संग्राम केंद्र ( ग्रामपंचायतीमध्ये ) आणि सीएससी ची सूची 

उपलब्ध आहे. 
११.७ परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकरिता उमेदवारांनी खाली नमूद केलेल्या पद्धतींचा अवलंब करावा. 
( १ ) शुल्क 

भरण्याकरिता 

मुख्य 

पृष्ठाच्या डाव्या भागावरील 
" माझे खाते या लिंकवर क्लिककरावे. 
( २ ) "माझे खाते " या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर उमेदवाराने अर्ज केलेल्या पदांची यादी शुल्क भरल्याच्या / न 

भरल्याच्या नोंदीसह दिसेल. ज्या पदासमोर ‘ Unpaid असे लिहिलेले असेल, त्या ठिकाणी Pay Now 

अशी लिंक उपलब्ध असेल. 
( ३ ) Pay Now या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर ३ पर्याय उपलब्ध होतील. 

( १ ) ऑनलाईन पेमेंट ( २ ) नागरी सुविधा केंद्र ( ३ ) चलनाद्वारे 
( ४ ) उमेदवार क्रेडिट कार्ड, डेबीट कार्ड अथवा नेटबँकिंगच्या सहाय्याने ऑनलाईल पेमेंट करु शकतील. 
( ५ ) नागरी सुविधा केंद्र हा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणाऱ्या पावतीची प्रत घेऊन नागरी सुविधा केंद्र अथवा 

संग्राम केंद्रात जाऊन शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. उपरोक्त कार्यवाही अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम 

दिनांकापूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक राहील. 
( ६ ) उमेदवाराने चलनाद्वारे हा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणाऱ्या चलनाची प्रत घेऊन भारतीय स्टेट बँकेच्या 

कोणत्याही शाखेत, बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. 
( ७ ) ज्या उमेदवारांना भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे शुल्क भरावयाचे आहे असे उमेदवार अर्ज सादर 

केल्याच्या दोन तासानंतर अथवा शेवटच्या दिवशी अर्ज सादर करणाऱ्या उमेदवारांनी त्यापुढील 
कामकाजाच्या दिवशी बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत परीक्षा शुल्क भरणे आवश्यक आहे. 





भाग एक ( म.उ.वि . ) - ४ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २७ - सप्टेंबर २, २०२० / भाद्र ५-११ , शके १ ९ ४२ 


१२. चाळणी परीक्षा घ्यावयाचे ठरल्यास सदर परीक्षेच्या अर्ज स्वीकारण्याच्या अंतिम दिनांकानंतर व परीक्षेपूर्वी ७ दिवस 

अगोदर उमेदवारास प्रवेशप्रमाणपत्र त्यांच्या प्रोफाईलद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. त्याची प्रत उमेदवाराने 

चाळणी परीक्षेपूर्वी डाऊनलोड करुन घेणे व चाळणी परीक्षेच्यावेळी सादर करणे आवश्यक आहे . 
१३. चाळणी परीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने प्रवेशप्रमाणपत्र आणणे सक्तीचे आहे. त्याशिवाय चाळणी परीक्षेस प्रवेश दिला 

जाणार नाही. 
१४. मुलाखतीसाठी अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांना, मुलाखतीचे वेळी सर्व आवश्यक मूळ प्रमाणपत्र सादर करणे 

बंधनकारक आहे. सदर मूळ प्रमाणपत्रे मुलाखतीच्या वेळी सादर न केल्यास अथवा ती योग्य नसल्यास मुलाखत 

घेण्याचे नाकारले जाईल याची कृपया नोंद घ्यावी. 
१५. चाळणी परीक्षा घेतल्यास चाळणी परीक्षेचे व मुलाखतीचे गुण एकत्रितरित्या विचारात घेऊन तर चाळणी परीक्षा न 

झाल्यास केवळ मुलाखतीच्या गुणांच्या आधारे उमेदवाराची शिफारस करण्यात येईल. तथापि, महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोग कार्यनियमावलीतील नियम ९ ( ix ) नुसार ज्या उमेदवारांना मुलाखतीमध्ये ४१ % व त्यापेक्षा जास्त गुण 

मिळतील त्यांचाच शिफारशीकरीता विचार केला जाईल. 
१६. अराखीव ( खुला) उमेदवारांकरिता विहित केलेल्या वयोमर्यादा तसेच इतर पात्रता विषयक निकषासंदर्भातील अटींची 

पुर्तता करणाऱ्या सर्व उमेदवारांचा ( मागासवर्गीय उमेदवारांसह ) अराखीव ( खुला) सर्वसाधारण पदावरील 
शिफारशीकरिता विचार होत असल्याने, सर्व आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांनी त्यांच्या प्रवर्गासाठी पद आरक्षित | 

उपलब्ध नसले तरी, अर्जामध्ये त्यांच्या मुळ प्रवर्गासंदर्भातील माहिती अचूकपणे नमुद करणे बंधनकारक आहे. 
१७. सेवा प्रवेशाच्या प्रयोजनासाठी शासनाने मागास म्हणून मान्यता दिलेल्या वर्गवारीसाठीच्या वयोमर्यादेमध्ये सवलत 

घेतलेल्या उमेदवारांचा अराखीव ( खुला) पदावरील निवडीकरिता विचार करणेबाबत शासनाच्या धोरणानुसार 

कार्यवाही करण्यात येईल. याबाबतचा तपशिल वेळोवेळी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल. 
१८. आयोगाच्या कार्यालयात, परीक्षा कक्षात, परीक्षा केंद्राच्या परीसरात तसेच मुलाखतीच्यावेळी मोबाईल फोन अथवा 

इतर कोणत्याही प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक किंवा संपर्क साधने आणण्यास / बाळगण्यास वा वापरण्यास सक्त मनाई 

आहे. 
१ ९ . विहित पद्धतीने ऑनलाईन अर्ज सादर करून ऑनलाईन शुल्क भरण्याची, तसेच भारतीय स्टेट बँकेमध्ये 

परीक्षा शुल्क भरण्याकरिता चलनाची प्रत घेण्याची कार्यवाही दिनांक २५ ऑगस्ट , २०२० रोजी २३.५ ९ 

वाजेपर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर सदर वेबलिंक बंद होईल. 
२०. चलनाद्वारे परीक्षाशुल्क भरावयाचे झाल्यास भारतीय स्टेट बँकेमध्ये दिनांक २६ ऑगस्ट, २०२० पर्यंत 

बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत भरणे बंधनकारक आहे. विहित दिनांकानंतर परीक्षा शुल्क भरल्यास वैध 
मानले जाणार नाही, तसेच परीक्षा शुल्काचा परतावाही केला जाणार नाही. 


ठिकाण : मुंबई, 
दिनांक ५ ऑगस्ट २०२० . 


उप सचिव ( सरळ सेवा ), 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग. 


२१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २७ - सप्टेंबर २ , २०२० / भाद्र ५-११ , शके १ ९ ४२ 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION 
मुख्य कार्यालय : ५ २/२ , ७ व ८ वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत , 

महर्षी कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई ४०० ०२१ . 
दूरध्वनी क्रमांक : २२७ ९ ५ ९ ०० , फॅक्स : २२८८ ०५२४ . 

फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत , ३ रा माळा, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ . 
स्वसुख निरभिलाषः 

दूरध्वनी : २२६७ ०२१०/१४८/२४८ , २२१० २२२२ , फॅक्स : २२६७ ३ ९ १५ . 
खिद्यते लोकहेतोः ई -मेल : sec.mpsc@maharashtra.gov.in वेबसाईट : www.mpsc.gov.in 

https://mahampsc.mahaonline.gov.in 
अधिष्ठाता ( दंत ) ( Dean - Dental ) , शासकीय दंत महाविद्यालये व रुग्णालये , 

महाराष्ट्र वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवा, गट - अ ,, 

धारिका क्रमांक ९ ४७ ( ४५ ) / ४४४ / दहा 

जाहिरात क्रमांक : ०७/२०२० 
आयोगामार्फत महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागातर्गत वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सेवेतील शासकीय 
दंत महाविद्यालय व रुग्णालयातील अधिष्ठाता (दंत ) ( Dean - Dental ) , गट - अ संवर्गाच्या एका पदासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज 
मागविण्यात येत आहेत . या पदासाठी खालील अटी व अर्हतेची पूर्तता करणारे उमेदवार अर्ज करू शकतात . 


२. उपलब्ध पदसंख्या :-१ 
जातप्रवरी अ.जा. / अ.ज. वि.जा.भ.ज. भाज. भ.ज. वि.मा.प्र.इ.मा.व. सा.व शे . आ.दु.घ. एकूण खुला एकूण पद 
( अ ) ( क ) ( ड ) 

मागासवर्ग मागासवर्गीय 
रिका जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक समांतर आरक्षणाचेविवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे. 
सर्वसाधारण 


अ) महिला 


( ३० % ) . 
ब ) खेळाडू 

१५ % ) 


। 


४. पात्रता 


२.१ वर नमूद केलेल्या पदसंख्येत व आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंधित विभागाच्या सुचनेनुसार बदल होण्याची शक्यता आहे. 
२.२ विचाराधीन पदाकरीता वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्र.- जीडीसी-२००२/१ ९ ६७/सीआर-८५/०२/ वैसेवाः ४, 

दि . २१.२.२००४ नुसार दिव्यांगांच्या आरक्षणातून सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रस्तुत पदाकरिता दिव्यांगा प्रवगांतील उमेदवार अर्ज 

करण्यास पात्र नाहीत. 
३. वेतनश्रेणी - रु.३७४००- रु.६७०००, ग्रेड पे - रु . १०,०००/- ( As per U.GIC . Scale ) and ( Special Allowance- Rs. ३०००). 
४.१ उमेदवार भारतीय नागरिक असावा. 
४.२ वय :- दिनांक १ नोव्हेंबर, २०२० रोजी अमागास उमेदवारांकरिता ५० वर्षे व मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी ५५ वर्षापेक्षा जास्त 

नसावे . 
४.३ . महाराष्ट्र शासन सेवेत असलेल्या कर्मचा - यांना उच्च वयोमर्यादा लागू नाही. 
४.४.अपवादात्मक शैक्षणिक अर्हता किंवा अनुभव किंवा दोन्ही धारण करणा-या उमेदवारांच्या बाबतीत 

धारण करणा-या उमेदवारांच्या बाबतीत उच्च वयोमर्यादा शिथिल 
करण्याविषयी आयोग विचार करु शकेल. परंतु आयोगाच्या कार्यनियमावलीतील प्रमाणानुसार जेव्हा पुलाखतीसाठी पुरेसे उमेदवार 
प्राप्त होत नसतील तेव्हाच हा नियम विचारात घेतला जाईल . किमान आवश्यक शैक्षणिक अर्हतेच्या दोन स्तर उच्च शैक्षणिक अर्हता 
प्राप्त उमेदवार वयोमर्यादेच्या सवलतीकरीता विचारात घेतले जातील. अनुभवाच्या संदर्भात ज्या पदावरील किमान अनुभव मागितला 

असेल त्यापेक्षा वरिष्ठ पदावरील अनुभव, वयोमर्यादा शिथिलीकरणास्तव विचारात घेतला जाईल. 
४.५ शैक्षणिक अर्हता : 

i ) Possess Bachelor Degree of Dental Surgery or an equivalent degree or an equivalent qualification of 
| statutory University or institution recognized by Dental Council of India And 
ii A Master s of higher degree in Dentistry in any subject of a statutory University or an equivalent post 
graduate qualification in Dentistry in any subject recognized by Dental Council of India . 
शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या पत्र क्र . एलईसी -४३१८ / प्र.क्र .३४१/ वैसेवा-४, दि. १६ डिसेंबर, 
२०१ ९ । अन्वये सदर पदाकरीता पुढील विषयात पदव्युत्तर पदवी धारण करणारे उमेदवार अर्ज करु शकतात. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २७ - सप्टेंबर २, २०२० / भाद्र ५-११ , शके १ ९ ४२ 


Master s Degree should be possessed in following in subjects: 

१ ) कृत्रिमदंतशास्त्र २ ) दंतशल्यशास्त्र ३ ) मुखशल्यचिकित्साशास्त्र ४ ) दंतपरिवेष्टनशास्त्र ५ ) दंतव्यंगोपचारशास्त्र ६ ) मुखरोगनिदान 

व क्ष - किरणशास्त्र ७) दंतविकृतीशास्त्र व अणुजीवशास्त्र ८ ) बालदंतरोगशास्त्र ९ ) सामाजिक दंतशास्त्र 
४.६ अनुभव :- Experience in teaching as a Professor in dental college or Medical college for not less than 

five years acquired after obtaining the qualification mentioned in para (4.5) above 
४.७ शैक्षणिक अर्हता व अनुभव प्रमाणपत्राबाबत- उमेदवारांनी सदर पदासाठीच्या अर्जात नमूद शैक्षणिक अर्हता व अनुभवाच्या 

दाव्याच्या अनुषंगाने आयोगाने मागणी केल्यानंतर शैक्षणिक अर्हता व अनुभवाच्या प्रमाणपत्रांच्या प्रती उपलब्ध करून देणे 
आवश्यक राहील. तसेच अनुभव प्रमाणपत्र महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या संकेतस्थळावरील उमेदवारांना सर्वसाधारण 
सूचना खालील परिशिष्ट.क्र. १४ मधील नमुन्यातील असणे आवश्यक आहे. अनुभव प्रमाणपत्राकरीता उमेदवारांनी 

" सरळसेवा भरती " उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना मधील सूचना क्र . २.२.१४ चे अवलोकन करावे. 
५. परिविक्षा कालावधी दोन वर्षांचा राहील. 
६. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये नमूद केलेली शैक्षणिक अर्हता, अनुभव इत्यादी अर्हता किमान असून केवळ किमान अर्हता व अनुभव धारण 

केला म्हणून उमेदवार मुलाखतीस बोलाविण्याकरिता पात्र असणार नाही. जाहिरातीस अनुसरून प्राप्त झालेल्या अर्जाची संख्या वाजवी 
प्रमाणापेक्षा जास्त असेल आणि अर्ज सादर केलेल्या सर्व पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती घेणे सोईस्कर नसल्यास , मुलाखतीसाठी उमेदवारांची 
संख्या मर्यादित करण्याच्या दृष्टीने जाहिरातीत दिलेल्या शैक्षणिक अर्हता आणि /अथवा अनुभव यापेक्षा जादा शैक्षणिक अर्हता /अनुभव यांच्या 
आधारे निकष निश्चित करून अथवा चाळणी परीक्षेद्वारे मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची संख्या मर्यादित करण्यात येईल . चाळणी परीक्षा 
घेण्याचे निश्चित झाल्यास, शैक्षणिक अर्हता आणि / अथवा अनुभव शिथिल केला जाणार नाही. चाळणी परिक्षेचा अभ्यासक्रम, 

परीक्षेचे 
माध्यम व इतर बाबी आयोगाच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात येतील. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये भरतीसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिलेला 
आहे. अर्ज करण्याची पध्दत , आवश्यक अर्हता, आरक्षण, वयोमर्यादा, शुल्क , निवडीची सर्वसाधारण प्रक्रिया, परीक्षायोजना, अभ्यासक्रम 
इत्यादीबाबतच्या सविस्तर तपशीलासाठी आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवरील सरळसेवा भरती अंतर्गत उमेदवारांना 
सर्वसाधारण सूचना मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या माहितीचेकृपया अवलोकन करावे. आयोगाच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात 

आलेली माहिती व जाहिरात अधिकृत समजण्यात येईल. 
७. कर्तव्ये व जबाबदा - या : - प्रस्तुत पदाच्या कर्तव्ये व जबाबदा - या याबाबतचा तपशील आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या वेबसाईटवर 

उपलब्ध आहे. 
८. शुल्क : १ ) अमागास उमेदवारांकरिता - रु . ६ ९९ /- २ ) मागास उमेदवारांकरिता-४२ ९ / 
९ . जे उमेदवार चुकीची माहिती सादर करतील त्यांना या व पुढील सर्व निवडीसाठी अपात्र ठरविण्यात येईल. 
१०. अर्ज करण्याची पद्धत : 

१०.१ प्रस्तुत परीक्षेसाठी अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील. इतर कोणत्याही प्रकारे अर्ज स्वीकारण्यात येणार नाहीत. 
१०.२ पात्र उमेदवाराला वेब - बेस्ड ( Web-based) ऑनलाईन अर्ज https://mahampsc.mahaonline.gov.in या वेबसाईटद्वारे दिनांक २० 

जुलै, २०२० ते दिनांक १० ऑगस्ट, २०२० या कालावधीतच सादर करणे आवश्यक राहील. 
१०.३ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या https://mahampsc.mahaonline.gov.in तसेच 

www.mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. 
१०.४ विहित पद्धतीने आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्ज विचारात घेतला जाणार नाही. 
१०.५ आयोगाने निश्चित केलेले परीक्षा शुल्क खालील पद्धतीने भरता येईल : 

( १ ) भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाव्दारे ( २ ) नेटबँकिंग ( ३ ) डेबीट कार्ड ( ४ )क्रेडिट कार्ड ( ५ ) संग्राम केंद्र / सीएफसी (नागरीक सेवा 

केंद्र ) 
१०.६ www.mahaonline.gov.in व https://mahampsc.mahaonline.gov.in येथे संग्राम केंद्र ( ग्रामपंचायतीमध्ये) 

आणि सी.एफ.सी. ची सूची उपलब्ध आहे. 
१०.७ परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकरिता उमेदवारांनी खाली नमूद केलेल्या पद्धतींचा अवलंब करावा : 

( १) शुल्क भरण्याकरिता मुख्य पृष्ठाच्या डाव्या भागावरील " माझे खाते " या लिंक वर क्लिक करावे. 
(२) " माझे खाते " या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर उमेदवाराने अर्ज केलेल्या पदांची यादी शुल्क भरल्याच्या / न भरल्याच्या 

नोंदीसह दिसेल. ज्या पदासमोर Unpaid असे लिहिलेले असेल, त्या ठिकाणी Pay Now अशी लिंक उपलब्ध असेल. 
( ३ ) “Pay Nov " या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर 3 पर्याय उपलब्ध होतील. ( १ ) ऑनलाईन पेमेंट ( २ ) नागरी सुविधा केंद्र 

( ३ ) चलनाद्वारे 
( ४) उमेदवार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा नेटबँकिंगच्या सहाय्याने ऑनलाईन पेमेंट करु शकतील. 
( ५ ) नागरी सुविधा केंद्र हा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणा - या पावतीची प्रत घेऊन नागरी सुविधा केंद्र अथवा संग्राम केंद्रात 

जाऊन शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. उपरोक्त कार्यवाही अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्वी पूर्ण करणे 
आवश्यक राहील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट २७ - सप्टेंबर २, २०२० / भाद्र ५-११ , शके १ ९ ४२ 


२३ 


(६ ) उमेदवाराने चलनाद्वारे हा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणा- या चलनाची प्रत घेऊन भारतीय स्टेट बँकेच्या कोणत्याही 

शाखेत, बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. 
( ७ ) ज्या उमेदवारांना भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे शुल्क भरावयाचे आहे असे उमेदवार अर्ज सादर केल्याच्या दोन 

तासानंतर अथवा शेवटच्या दिवशी अर्ज सादर करणा- या उमेदवारांनी त्यापुढील कामकाजाच्या दिवशी बँकेच्या कार्यालयीन 

वेळेत परीक्षा शुल्क भरणे आवश्यक आहे. 
१ ९ . चाळणी परीक्षा घ्यावयाचे ठरल्यास सदर पदाच्या अर्ज स्विकारण्याच्या अंतिम दिनांकानंतर अथवा चाळणी परीक्षेपूर्वी ७ दिवस अगोदर 

उमेदवारास प्रवेश प्रमाणपत्र त्याच्या प्रोफाईलव्दारे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. त्याची प्रत उमदेवाराने चाळणी परीक्षेपूर्वी डाऊनलोड करुन 

घेणे व चाळणी परीक्षेच्या वेळी सादर करणे आवश्यक आहे. 
१२. चाळणी परीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने प्रवेश प्रमाणपत्र आणणे सक्तीचे आहे. त्याशिवाय चाळणी परीक्षेस प्रवेश दिला जाणार नाही . 
१३. चाळणी परीक्षा झाल्यास त्या परीक्षेचे गुण व मुलाखतीचे गुण एकत्रितरित्या विचारात घेऊन, तर चाळणी परीक्षा न झाल्यास केवळ । 
मुलाखतीच्या गुणांआधारे उमेदवाराची शासनास शिफारस करण्यात येईल 

. तथापि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग कार्यनियमावलीतील नियम 
९(ix) नुसार ज्या उमेदवारांना मुलाखतीमध्ये ४१ % व त्यापेक्षा जास्त गुण मिळतील त्यांचाच शिफारशी करीता विचार केला जाईल. 
१४. अराखीव ( खुला) उमेदवारांकरीता विहित केलेल्या वयोमर्यादा तसेच इतर पात्रता विषयक निकषासंदर्भातील अटींची पूर्तता 
। करणान्या सर्व उमेदवारांचा ( मागासवर्गीय उमेदवारांसह) अराखीव ( खुला) सर्वसाधारण पदावरील शिफारसीकरीता विचार होत 
| असल्याने, सर्व आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांनी त्यांच्या प्रवर्गासाठी पद आरक्षित / उपलब्ध नसले तरी, अर्जामध्ये त्यांच्या मूळ 

प्रवर्गासंदर्भातील माहिती अचूकपणे नमूद करणे बंधनकारक आहे. 
१५. सेवाप्रवेशाच्या प्रयोजनासाठी शासनाने मागास म्हणून मान्यता दिलेल्या समाजाच्या वयोमर्यादेपथ्ये सवलत घेतलेल्या 

उमेदवारांचा अराखीव ( खुला) पदावरील निवडीकरीता विचार करणेबाबत शासनाच्या धोरणानुसार कार्यवाही करण्यात येईल 

याबाबतचा तपशील वेळोवेळी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल. 
१६. मुलाखतीसाठी अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांना, मुलाखतीच्यावेळी सर्व आवश्यक मूळ प्रमाणपत्रे सादर करणे बंधनकारक आहे. 

सदर मूळ प्रमाणपत्रे मुलाखतीचे वेळी सादर न केल्यास अथवा ती योग्य नसल्यास मुलाखत घेण्याचे नाकारले जाईल, याची 


। 


कृपया नोंद घ्यावी. 


। 


१७. आयोगाच्या कार्यालयात, परीक्षा कक्षात, परीक्षा केंद्राच्या परिसरात तसेच मुलाखतीच्या वेळी मोबाईल फोन अथवा इतर 

कोणत्याही प्रकारची इलेक्ट्रॉनिक संपर्क साधने आणण्यास,बाळगण्यास व वापरण्यास सक्त मनाई आहे. 
१८. विहित पध्दतीने अर्ज सादर करुन ऑनलाईन शुल्क भरण्याची, तसेच स्टेट बँकेमध्ये परीक्षा शुल्क भरण्याकरिता चलनाची प्रत 
| घेण्याची कार्यवाही दिनांक १० ऑगस्ट, २०२० रोजी २३.५ ९ वाजेपर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर सदर वेबलिंक बंद 

होईल. 
चलनाद्वारे परीक्षाशुल्क भरावयाचे झाल्यास भारतीय स्टेट बँकेमध्ये दिनांक ११ ऑगस्ट, २०२० पर्यंत बँकेच्या कार्यालयीन 
वेळेत भरणे बंधनकारक आहे. विहित दिनांकानंतर परीक्षा शुल्क भरल्यास वैध मानले जाणार नाही, तसेच परीक्षा शुल्काचा 
परतावाही केला जाणार नाही .। 


। 


। 


| 


। 


। 


। 


İ 


i 


ठिकाण : मुंबई, 
दिनांक २० जुलै , २०२० . 


उप सचिव ( सरळ सेवा ), 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २७ - सप्टेंबर २, २०२० / भाद्र ५-११ , शके १ ९ ४२ 

नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा, बदल्या , 
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत. 


नगर विकास विभाग 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, (मुख्य इमारत ), ४ था मजला, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२० . 


अधिसूचना 


क्रमांक एमसीओ-२०२० / प्र.क्र . ०२ / नवि १४. - मुख्याधिकारी गट - अ (नि.श्रे .) संवर्गातील, श्री . कि . हि . बोर्डे हे त्यांच्या दिनांक १ जून 
१ ९ ६२ या जन्म दिनांकानुसार दिनांक ३१ मे २०२० (म.नं. ) रोजी नियत वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत. 
२. श्री. कि. हि . बोर्डे, मुख्याधिकारी गट - अ (नि.श्रे . ) यांचेविरुद्ध सद्यःस्थितीत कोणतीही विभागीय चौकशी/ न्यायिक चौकशी 

सुरू अथवा 
प्रलंबित नाही. तसेच, त्यांचेकडून शासनाचे काही येणे बाकी असल्यास , त्यासंदर्भातील वसुलीच्या अधीन राहून , श्री. कि. हि. बोर्डे, मुख्याधिकारी 
गट - अ (निवडश्रेणी ) यांना शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार दिनांक ३१ मे २०२० ( म.नं. ) रोजीच्या सेवानिवृत्तीस या अधिसूचनेद्वारे मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सचिन सहस्त्रबुद्धे, 
शासनाचे अवर सचिव. 


नगर विकास विभाग 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, (मुख्य इमारत ) , ४ था मजला, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक एमसीओ-२०२० / प्र.क्र . ०२ / नवि १४. - मुख्याधिकारी गट - अ ( नि.श्रे . ) संवर्गातील , श्री . सु . तु . शंभरकर हे त्यांच्या 
दिनांक १८ एप्रिल १ ९ ६२ या जन्म दिनांकानुसार दिनांक ३० एप्रिल २०२० ( म.नं. ) रोजी नियत वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले 
आहेत. 

२. श्री . सु . तु . शंभरकर , मुख्याधिकारी गट - अ ( नि.श्रे . ) यांचेविरुद्ध सद्यःस्थितीत कोणतीही विभागीय चौकशी / न्यायिक चौकशी सुरू अथवा 
प्रलंबित नाही. तसेच, त्यांचेकडून शासनाचे काही येणे बाकी असल्यास , त्यासंदर्भातील वसुलीच्या अधीन राहून, श्री . सु . तु . शंभरकर , मुख्याधिकारी 
गट - अ ( निवडश्रेणी) यांना शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार दिनांक ३० एप्रिल २०२० ( म.नं. ) रोजीच्या सेवानिवृत्तीस या अधिसूचनेद्वारे 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सचिन सहस्त्रबुद्धे, 
शासनाचे अवर सचिव. 


२५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २७ - सप्टेंबर २ , २०२० / भाद्र ५-११ , शके १ ९ ४२ 

नगर विकास विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, ( मुख्य इमारत ), ४ था मजला, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक एमसीओ-२०२० / प्र.क्र . ०२ / नवि १४. - मुख्याधिकारी गट - अ संवर्गातील, श्री. सो. भा . शेटे हे त्यांच्या दिनांक १ एप्रिल १ ९ ६२ या जन्म 
दिनांकानुसार दिनांक ३१ मार्च २०२० ( म.नं. ) रोजी नियत वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत . 

२. श्री. सो. भा . शेटे , मुख्याधिकारी गट - अ यांचेविरुद्ध सुरू असलेल्या विभागीय चौकशीच्या प्रकरणाची तसेच, त्यांचेविरुद्ध अन्य विभागीय 
चौकशीची प्रकरणे प्रस्तावित असल्यास व त्यांचेविरुद्धच्या शिक्षेच्या अनुषंगाने न्यायिक प्रकरण सुरू / प्रस्तावित असल्यास त्याबाबतची कार्यवाही पुढे 
सुरू राहील. त्याचप्रमाणे त्यांचेकडून शासनाचे काही येणे बाकी असल्यास, त्यासंदर्भातील वसुलीच्या अधीन राहून, श्री. सो. भा . शेटे, मुख्याधिकारी 
गट - अ यांना शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार दिनांक ३१ मार्च २०२० (म.नं. ) रोजीच्या सेवानिवृत्तीस या अधिसूचनेद्वारे मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सचिन सहस्त्रबुद्धे, 
शासनाचे अवर सचिव. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २ ९ मे २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक पीएनएस १७२० / प्र.क्र . १५५ / प्रशासन - २. – श्री. गो . भ . शिंदे, उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे दिनांक ३१ मे २०२० 
(म.नं. ) रोजी शासन सेवेतून नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त होत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


मृ. सं . देशपांडे, 


शासनाचे अवर सचिव. 


महिला व बाल विकास विभाग 
नवीन प्रशासन भवन , ३ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ८ जून २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक निवृत्ती- २०२० / प्र.क्र . ४२ / का -१. महिला व बाल विकास विभागातील श्री. ला . रा . गुजर , सह सचिव हे दिनांक -३१ मे २०२० 
( म.नं. ) पासून शासन सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अ . म . जावळे , 
कक्ष अधिकारी 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


